सार्वजानिक विभागाच्या अधिपत्याखालील “राज्य 
सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा , पुणे व इतर २२ 
जिल्हयातील प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण 
करण्यासाठी खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्री, 
रसायने, CRM/SRM व काचसामान व इतर 
साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२३/प्र.क्र. १६२/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२४. 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. रासाअप्रश्ापुणे/कक्ष७५/प्रयोगशाळा पुरवणी मागणी प्रस्ताव ६५१७-२०/२०२३ दि. 
२१.०६.२०२३. 

शासन ज्ञापन क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थसंकल्प, दि. ०४.०८.२०२३. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे यांचे पत्र क्र. GH. 
उसंआसे/रासाआप्रशा/भांडार माहिती सादर/१००३५-३६/२०२३, दि. ११.१२.२०२३. 


-0 
— 


xv 


AN 
~~ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील ३५ आरोग्य विभागाच्या सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळांमध्ये पाणी, 
रासायनिक व अनुजैविक तपासणी व आयोडिनयुक्‍त मीठ नमुणे तसेच पाणी शुध्दीकरणासाठी वापरली 
जाणारी रसायने जसे की विरंजक चूर्ण (TCL) सोडियम हायपोक्लोराईट P.A.C., तुरटी इत्यांदींची गुणवत्ता 
तपासणी या व्यतिरिक्त शौच नमुने, रक्‍त नमुने तपासणी आणि जळजन्य आजार व साथरोग नियंत्रण या 
संपूर्ण तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. राज्यातील 34 जि.आ.प्रा.शा. पैकी १३ प्रयोगशाळांमध्ये १२ 
अन्न नमुने तपासणी सुविधा उपलब्ध आहे. १३ प्रयोगशाळांपैकी १२ अन्न तपासणी करणाऱ्या 
प्रयोगशाळांकरीता केंद्र शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. राज्य सार्वजानिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा ही राज्यातील मुख्य प्रयोगशाळा असून या प्रयोगशाळेकडे hey AAT Fortification 
Programme अंतर्गत पोषक मूलद्रव्ये आणि धातू, जड धातू तपासणी करीता नमुणे येतात, त्यामुळे 
प्रयोगशाळांकरीता अत्याधुनिक यंत्रे व उपकरणे आवश्‍यक आहेत. त्यासाठी पावसाळी अधिविशेन, २०२३ 
मध्ये पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे व उर्वरीत २२ 
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळांचे बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने २१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली तसेच 
१३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाली खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्री, रसायने व इतर साहित्य अंदाजपत्रकास 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 


प्रशासकीय मान्यता देण्याचा उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचा उपरोक्‍त 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे व उर्वरीत २२ जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने २१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाळी तसेच १३-कार्यालयीन खर्च 
या उद्दिष्टाखाली खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्री, रसायने व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी 
येणाऱ्या अनुक्रमे (२१) सामुग्री व पुरवठा रू. १५४६.८८ लक्ष व (१३) कार्यालयीन खर्च रू. ४४०.०० लक्ष असे 
एकूण रू. १९८६.८८ लक्ष इतक्या रकमेस सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये नमूद 
केलेल्या सामुग्रीनुसार खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अटी व शर्ती :- 

१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास मा. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

२) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 
अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप 
संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 


३) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


४) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) सदर काम मंजूर रकमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 
निधी मधून करण्यात यावे. 
६) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये “वस्तू व 
सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नर्मेट ई-मार्केटप्लेस (GEM) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी” 
७) सदर उपकरणे यंत्र व इतर साहित्य सामुग्रीची खरेदी ही महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, 
आरोग्य भवन, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 


पृष्ठ २ पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 


3. सदर बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक-आर-०१, मुख्यलेखाशीर्ष २२१०-वैद्यकीय War व 
सार्वजनिक आरोग्य, १०७ सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा, (०१)(०१) सार्वजानिक अरोग्य प्रयोगशाळेसाठी 
स्थापना योजनेत्तर योजना -इतर आरोग्य योजना, सांकेतांक क्र. २२१००९८८ १३-कार्यालयीन खर्च व 
२१-सामुग्री व पुरवठा” या लेखाशिर्षाखाली पावसाठी अधिवेशन सन २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
पुरवणी अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ व दि. २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग-पहिला, उपविभाग दोन, मधील अनुक्रमांक १ नियम क्र २ व ७, सहपत्र ४ 
अनुक्रमांक १० व अनुक्रमांक ४५ नियम क्र. १६९ तसेच अनुक्रमांक ४-अ नियम क्र. ७ अनुसार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११८१३०५४१७७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H | V D A S DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba 
M A H A D F O 459543ed1 9dc809f2f150cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5523 190302520891 1890F58514 
593563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841 
D H U | EF ,cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.01.18 15:07:45 +05'30' 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, आरोग्य भवन, मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


o~ 
«> 
. 


on ७७ & 


पृष्ठ २ पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 
१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ २ पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट - अ 


1. _Equipment/Instrument 


Sr. Price Per Total Price 
No. | Name of Equipment/Instrument Nos Unit in Lakh 
in Lakh (Approx.) 
1 | Hot Air Oven (Upto 300°C) 22 1.20 26.4 
UV-Visible Spectrophotometer with 
attached CPU & Printer = ai oa? 
3 | UV Cabinet with long & short-wave UV 12 0.50 | 600 | 
4 | pH meter 35 0.35 12.25 
5 | Jon Selective Meter (Ionometer) with 35 4.00 140.00 
specific electrode 
| 6 | Turbidity Meter 22 0.50 11.00 
7 | Digital Butyro Refractometer 14 2.0 28.00 
Pe] Butyro Refractometer with separate Temp 3 0.70 2.10 
control assembly | 
| 9 | Gerber Centrifuge (12 or 24 places) 12 0.50 OOF | 
10 | Flame Photometer | 06 2.50 15.0 
11 | Quartz Double Distillation Unit 35 2.00 70.0 
12 | Soxhlet Extraction Unit (Closed system) 1 5.50 5.60 
13. | Refrigerator 200 lit 35 0.50 17.5 
14 | Refrigerator Mini 5 0.20 1.00 
15 | Kjeldahl Digestion and Distillation Unit 12 8.00 96.00 
16 | Biosafety Cabinate BS-2 22 4.50 | 99.0 
17_| Lovibond Tintometer | 8 1.20 | = 9.60 
18 | Homogenizer 2 2.50 5.00 
19 | Hot Plate with magnetic stirrer ee 0.15 1.20 
20 | Digital Weighing Balance 22 1.50 33.00 
21 | Hot Plate 22 0.20 4.40 
22 | Water bath 12 whole 44 0.15 | 6.60 
23 | Serological Water bath 20 0.25 5.00 
24 | Calibrated Thermometer | 66 | 0.04 sid 2.64 
25 | Weight Box 22 0.50 11.00 
26 | GC with auto sampler + 
detector ECD FPD, FID 2 ane) oe 
27 | AAS + Hydride Generator+19 HC 3 35.00 105.00 


Lamps + accessories + consumables 


28 | Microwave Digester 8 -12 tubes 3 25.00 75.00 


29 | GCMS (14 Columns + EM) & LCMS 


Columns (3X2) 20 06 | 12.00 
30_| Conductivity & TDS Meter 16 0.25 4.00 
31 | Incubator Big 16 0.50 8.00 
32 | Incubator Small 3 0.35 1.05 
33_| Automatic Crude Fibre analyser 3 5.00 15.00 
34 | Automatic Digital Polarimeter I 1.20 1.20 


पृष्ठ २ पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 


35_| Flash Point Apparatus (PENSKY- 1 2.10 2.10 
MARTENS) 
36 | Muffle Furnace | 8 0.75 | 6.00 
37 | Deep Freezer (UPRIGHT) 3 0.50 1.50 
38 | Vacuumed Oven 3 |  =—0.60 1.80 
39 | Elisa Reader with washer 1 5.00 5.00 
40 | Laboratory Centrifuge 4 3.00 12.0 
41 | Laboratory Cold Centrifuge 1 | 9.00 | 9.00 
42 | Stomacher 3 4.50 13.50 
43 | Water Purification Unit (Ultra-Pure Water 2 3.75 7.50 
System) 
44 | Water Storage Jar for Distilled Water 4 0.11 0.44 
Total 1311.88 
2. Chemicals / Media 
Sr. Total Price in 
No. | Name of Items Lakh 
(Approx.) 
1 Consumable Chemicals 100.0 
2 Consumable Media 25 
| 125.0 | 25.0 
3. CRM/ SRM 
Sr. Total Price 
No. | Name of CRM/ SRM in Lakh 
(Approx.) 
1 Pesticide /Vitamins/Toxins/antibiotics 600 0 
/Fatty AcidCRM/SRM . 
2 Chemical CRM 20.0 
3 | Std Culture/ Antisera for Micro bio 5.0 
analysis 
Total | 85.0 | 
4. Glass Apparatus/Utensils/ Calibrated Glassware’s 
Total Price 
Sr. | Name of items in Lakh 
No. (Approx.) 
(Sulphur Dioxide Distillation Assembly, 
Co2 Apparatus, Kjeldhal Distillation flask, T 
i: pao Total — lakhs 


Kjeldhal Digestion, Silica dishes, TLC 
Chamber , RM flask with Assembly , 
desiccators etc) 


पृष्ठ २ पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 


Consolidate Total 


Sr. Total Budget Amount Rs. 
No. Component in Lakh (Approx.) Remar 
ale, ) Equipment/Instrument 1311.88 
2 | 2) Chemicals / Media 125.0 
3 | 3) CRM/ SRM 85.0 
4 | ४) Glass Apparatus /Utensils/ 25.0 
Calibrated Glassware’s 
Total Rs. 1546.88 Lakhs 


पृष्ठ २ पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०२३/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-ब 
Sr. Price Per Total 
No. | Name of Items Nos Unit (in (in lakh) 
lacs) 
1 | Work Station (23 DPHL including 40 3.00 120.00 
Palghar ) 
2 | Microbiology lab set up as per FSSAI 
Norms 
a)SPHL Pune 1 40.00 40.00 
b)Regional PH Lab Aurangabad, 2 15.00 30.0 
Nagpur 
c)District PH Lab Konkan bhavan, 
Nashik, Satara, Solapur Akola, 6 10.0 60.00 
Nanded 
3 | Computer i5 8/16 GB, 500 GB 42 0.65 27.30 
SDD, 2GB (Graphic Card) न 
4 | Printer 35 0.20 7.00 
5__| Cupboard 75 0.30 22.50 
| 6 | Storage Racks 35 0.100 3.50 
7 | Tables with storage & drawer 35 0.40 14.0 
| 8 | Chairs 75 0.08 | 6.00 | 
| 9 | File storage chest 35 0.20) 7.00 
10 | UPS 10 kv with Batteries a 1.60 Le | 
( SPHL-4, RPHL-2 ) | 
UPS 5 kv with Batteries 34 1.00 34.00 
( RPHL-2, DPHL32) 
11 | UPS 3 kv with Batteries ( SPHL-6) | 6 | 0.75 4.50 
12 | Stabilizer 1 kv (SPHL-6) | 6 | 0.25 1.50 
13 | Stabilizer 5 kv 5 0.20 1.00 
14 | Fume hood Unit 10 1.5 15.0 
15 | Safety equipment’s- 
(Eye washer, shower, hand glows, 35 0.70 25.0 
Lab coats, eye goggles, fire 
extinguisher system etc. 
16 | Other Lab Infra & Contingency for 23 शिंका 12.10 
23 lab 
Rs. 440.00 
Lakhs 


पृष्ठ २ पैकी८ 


